राज्यात खाजगीरित्या व्यावसायिक pape पालन 
करणारे शेतकरी तसेच, कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या 
कंपन्या यांना कुक्कुट पालन व्यवसाय करताना 
येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेली राज्यस्तरीय pape समन्वय 
समिती फेरगठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बैठक-२०२२/प्र.क्र. १५७/पदुम-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. बैठक- 
२०२२/ प्र.क्र.१५७/ पदुम-४, दि.२१.११.२०२२ 
२) आयुक्त WPI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.कुक्कुट-२/ 
प्र.क्र.३/१८५०/२०२२, पसं-१३, पुणे दि.०७.०२.२०२३ 
प्रस्तावना:- 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये व्यावसायिक कुक्कुट पाळन करतांना शोतकरी तसेच, कुक्कुट व्यवसाय 
करणाऱ्या कंपन्यांना येणाऱ्या अडी-अडचणींबाबत चर्चा करुन उपाययोजना करण्यासंदर्भात आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आलेली 
आहे. 


२. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भीय दिनांक ०७.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सदर समितीमध्ये कंत्राटी पध्दतीने मांसळ कुक्कुट पालन करणारे शेतकरी तसेच, ओपन 
पध्दतीने मांसल कुक्कुट पालन करणारे शेतकरी यांचे प्रत्येकी ०२ सदस्य यांचा समावेश करण्याची विनंती 
शासनास केलेली आहे. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय :- 

३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील संदर्भिय शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आलेली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समिती खालीलप्रमाणे फेरगठीत करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची संरचना 


१) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -अध्यक्ष 
२) अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन, Waa आयुक्तालय, पुणे -सदस्य 
३) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे -सदस्य 
४) सहाय्यक आयुक्त Wa, मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र, पुणे -सदस्य 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र. १५७/पदुम-४ 


५) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे “सद्स्य 
६) मांसल कुक्कुट व्यवसाय (Contract Farming) करणारे ५ शेतकरी -सदस्य 
७) मांसल कुक्कुट व्यवसाय (Open Farming) करणारे ५ शोतकरी -सदस्य 
८) कुक्कुट अंडी उत्पादन व्यवसाय करणारे ५ शेतकरी, -सदस्य 
९) खाजगी pape व्यवसाय करणाऱ्या (पिल्ले व खाद्य) कंपन्यांचे ५ प्रतिनिधी. -सदस्य 
१०)॥९८७७ यांचे प्रतिनिधी -सदस्य 


११) उप आयुक्‍त Was (पशुधन व कुक्कुट), WAI आयुक्‍ताळय, पुणे -सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१६१४५४१२४६०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 0२ sanjay 


VISHWANATHRAO 
DOIJODE 


(डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 
२. अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. 
३. सहआयुक्त पश्युसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे. 
४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त waa, 
५. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे मार्फत). 
६. सहाय्यक आयुक्‍त waar, मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र, पुणे. 
७. उपायुक्‍त पशुसंवर्धन,(पश्ुधन व कुक्कुट) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. 
८. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, 
९. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
qo. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
११. नॅशनल एग को-ऑडिंनेशान कमिटी (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे मार्फत). 
१२. खाजगी कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या (पिल्ले व खाद्य) कंपन्या (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे मार्फत). 
१३. मांसल कुक्कुट व्यवसाय (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) करणारे शेतकरी (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे 
मार्फत). 
१४. मांसल कुक्कुट व्यवसाय (ओपन फार्मिंग) करणारे शेतकरी (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे मार्फत). 
१५. अंडी उत्पादन करणारे शेतकरी (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे मार्फत). 
१६. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, पदुम-२ व पदुम-१६) कृषी व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती. 


